आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
समितीसाठी निधी वितरण. 

(लेखाशिर्ष २२२५ ४१२२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. 02 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, 2022. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्या-६, दि.२०.७.२०२२ व 
दि.१०.८.२०२२. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.अ.शा.प्र.क्र.६२, 
दि.१३.९.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती या 


योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षात वित्त विभागाने बाब १०-कंत्राटी सेवा व बाब १३-कार्याळयीन खर्च 


यासाठी ४९ % व बाब २४-पेट्रोल, तेल व वंगण यासाठी ३५ % मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध 


करुन देण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन उपलब्ध निधी संदर्भाधीन क्र.२ Baltes शासन निर्णयांन्वये 


आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत 


करण्यात आला होता. 


तद्नंतर आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये 


शासनास सादर केल्यानुसार वाढीव निधी मागणीचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर 


करण्यात आला होता. त्यावर वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशिर्ष 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण याखाली 


अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितींच्या खर्चासाठी बाब १०-कंत्राटी सेवा- ८० %, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्या-६ 


१३-कार्यालयीन खर्च-६० % व बाब २४-पेट्रोल, तेळ व वंगण- wo % मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास 


वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील नस्तीवर मान्यता fest आहे. त्यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे 


अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजना व उद्दिष्ट सन २३-२०२२ वित्त याआधी । आता वितरीत 
लेखाशिर्ष मधील विभागामार्फत । वितरीत | करण्यात येत 

अर्थसंकल्पित | वितरीत करण्यात | तरतूद | असलेली 
तरतूद आलेली तरतूद तरतूद 
अनुसूचित १०, कंत्राटी ५००.०० ४००.०० २४५.०० | १५५.००० 
जमाती सेवा (८० %) (४९ %) (३१ %) 
प्रमाणपत्र  ।१३,कार्यालयीन |  ७७९.६१ ४६७.(७७ 322.00 | ८५.७५७१ 
तपासणी खर्च (६०%) (४९ %) (११%) 
समित्यांवरील | २४५, पेट्रोल, २७.५० १९.२५ ९.६२ ९.६२५ 
खर्चासाठी तेल व वंगण (७० %) (34 %) (34 %) 
लेखाशीर्ष 
(२२२५४१२२) 
एकूण १३०७.११ ८८७.०२ ६३६.६२ | २५०.३८२१ 


उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.२५०.३८२१ लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी पन्नास लाख अडतीस हजार 


दोनशे दहा फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 


पुणे यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर निधी वितरीत 


करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहीत पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. 


२. विभागप्रमुख /नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत तदतुदी त्यांच्या अधिपत्याखाळील आहरण व 


संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरीत कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 


sider निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तिय 


अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन 


आदेझातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२ /कार्या-६ 


३. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.८१७/व्यय-१४, दि.२३.०९.२०२२ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२९१२०९२९८१२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
Kl R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
१05! 


tal Code=400032, st=Maharashtra, 
5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a 


2. 
87463f83 1a2beea0beScb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC89SAC64CF186BB1 
1£7252442D, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A 


SEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.10.06 16:33:27 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. आयुकक्‍्त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पूणे. 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


